सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या 
संवर्गाची दि.१/१/२०२३ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजस-२०२३/प्र.क्र.१०८/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जुले, २०२४ 


वाचा :- १. शासन परिपत्रक क्र.राजस-२०२३/प्र.क्र.१०८/५-स, दि.२४/०८/२०२३ 
२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. 
क्र.स.आ.-९/आस्था/अ.नि.पदो/श्री.दराडे/२४/१३३०, दि.१०/०७/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सहकार, पणन व व वस्त्रोद्योग विभागाच्या वाचा क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये 
सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गाची दि.१/१/२०१३ ते दि.१/१/२०२३ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. तथापि वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये सहकार 
आयुक्‍त यांनी वाचा क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.२३ वरील श्री.राजेंद्रकुमार दराडे हे अ.क्र.१८ वरील श्रीमती निलिमा गायकवाड यांना 
सेवाज्येष्ठ असल्याने श्रीमती गायकवाड यांचे नावाअगोदर श्री. दराडे यांचे नाव समाविष्ट करणे 
आव्यक आहे. त्यामुळे श्रीमती गायकवाड यांचे नावाअगोदर श्री. दराडे यांचे नाव सहनिबंधक 
संवर्गाच्या दि.१/१/२०२३ रोजीच्या सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करणेबाबत शासनास 
विनंती केळी आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक काढण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकात सुधारणा करुन सहनिबंधक सहकारी 
संस्था गट-अ या संवर्गाची दि.१/१/२०२३ रोजीच्या अंतिम सेवा ज्येष्ठतायादीतीळ अ.क्र.२३ 
येथील श्री.राजेंद्रकुमार दराडे यांचे नाव अ.क्र.१८ येथे वाचण्यात यावे. त्याप्रमाणे सहनिबंधक 
गट-अ या संवर्गाची दि.१/१/२०२३ रोजीची सुधारीत अंतिम ज्येष्ठतायादी सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत ज्येष्ठतायादीतील अधिकारी यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक 
हा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१/६/२०२१ नुसार फक्त सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजस-२०२३/प्र.क्र.१०८/५स 


४. सहकार आयुक्त यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतायादी सर्व संबंधित सहनिबंधक सहकारी 
संस्था गट-अ यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यासह) निदर्शनास आणावी. 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०७२५१४४६४६५६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL JAYRAM 
YY 


ANIL JAYRAM i 
DN: CN = ANIL JAYRAM CHAUDHRY, C = 


CHAUDHRY ती 
(अनिल चौधरी) 
सोबत :- परिशिष्ट अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. सर्व संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. सामान्य प्रशासन विभाग (१२), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

७. निवड नस्ती. 


१. संवर्गाचे नाव :- सह निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ९१/९१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


२. वेतनश्रेणी :- (5-२३-६७७००-२०८७००) 
३. दि.१/१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१/१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
शैक्षणिक अर्हता 
नियम ३ (२) ee mee ae संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) सेवनानिवृत्तीचा (ज्या पदांसाठी 
शासकीय ऱ्यांचे नाव संबंधित पदावरील (दिनांक ae दिनांक । दिनांक (दिनांक 
(ब) नुसार -महिना- नुसार संवर्गात | ज्येष्ठतेचा दिनांक (दिनांक- | आवश्यक आहे शेरा 
7 (सर्वश्री) नियुक्तीचा मार्ग é रुजू दिनांक 
ज्येष्ठता क्रमांक वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक महिना-वर्ष) तेथेच हा रकाना 
अंतर्भुत करावा. 
11 अ. | 
श्रीकृष्ण आ.वाडेकर तात्पुरती २९-०९-१९६७ ०८-०६-२०१० | ०८-०६-२०१० | ३०-०९-२०२५ । बी.कॉम/ एम.ए. 
श. पां. जरे तात्पुरती २२-११-१९७० ११-०६-२०१० | ११-०६-२०१० | ३०-११-२०२८ | एम.एस्सी (अँग्री) 
अ. वि. गाडे तात्पुरती ०९-०६-१९६९ .जा. ११-०६-२०१० | ११-०६-२०१० | ३०-०६-२०२७ | बी.एस्सी (अँग्री) 
TAT सर्वसाधारण घटकातून नियुक्‍ती, दि.१८-८-२१ चे दिव्यांग 
् घटकाचे (Hearing Impairment) प्रमाणपत्र दि.३१-८-२१ रोजी 
डॉ. ज्यो. fa. मेटे Gain ae ae 
लाटकर १४-४-१९६७ -दि.३१- | १०-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१ बी.ए./ डी.एम.एस. ।|सादर 
८-२०२१) शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
व दि.१०/०७/१९२ रोजी BI 
शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
श. प. घोरपडे तात्पुरती १७-९-१९६७ १२-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ | ३०-९-२०२५ व दि.१२/०७/१२ रोजी रुजु, दि.१३/१०/२०२२ निधन 
; a ; = Load शिकता शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
सं. ना. कदम १८-२-१९६९ ०७-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ ८-२-२०२७ व दि.७/०७/९२ रोजी रुजु, 
डोईफोडे शा.नि. २ सहनिबंधक संवर्गात या तात्पुरती 
ध. प्र. तात्पुरती २२-११-१९६४ ०७-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ | ३०-१९-२०२२ भक च्या ? oe 
ब दि.०७/०७/१२ रोजी रुजु, सेवानिद 
a, शा.नि.दि. २ अन्वये सहनिबंधक संव पुरती पदोन्नती 
डॉ.सं. श्री. भोसले तात्पुरती ११-१०-१९६५ ०६-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ | ३१-९०-२०२३ ।बी.एएम.एस/ एम.ए RoR सहनिबंधक > 
व दि.०६/०७/१२ रोजी रुजु, 
अग्री शा.नि. २ सहनिबंधक संवर्गात या तात्पुरती 
सं. अ. पाटील तात्पुरती ३०-०७-१९७१ ०७-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१९२ | ३९-०७-२०२९ | एम.एस्सी (अँग्री) । -दि.०५/०७/९२ अन्वये पदोन्नती 
ब दि.०७/०७/१९२ रोजी रुजु, 
sah शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संव पुरती पदोन्नती : 
१०-१०-१९६८ .जा. ०७-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ | ३१-१०-२०२६ | एम.एस्सी (अँग्री) शा.नि.दि. ae /% सर्हानेबंधक त ३.३ 
व दि.०७/०७/१९२ रोजी रुजु, 
काम/ ।शासन निर्णय दि.०५-०७-२०१२ अन्वये सहनिबंधक संवर्गात 
कः "क २ र | पळ दि.०५-० न व्र न सहनिबंधक संवर्गात 
रावल-ठाकूर एलएलबी. _ तात्पुरती पदोन्नती व दि.२०-०७-२०१२ रोजी रुजु, 
१४-०९-१९६९ ०७-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ | २३०-०९-२०२७ शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संव aw 
व दि.०७/०७/१९२ रोजी रुजु, 
; = : mae 
डॉ. के. ना. जाधव तात्पुरती २७-०५-१९७२ ०५-०७-२०१२ | ०५-०७-२०१२ | ३१-०५-२०३० शा निर eos Seen Soy पदाती 
ब दि.०५/०७/१२ रोजी रुजु, 
. शिंगटे अग्री .नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संव पुरती पदोन्नती 
१४ (र. शं. शिंगटे तात्पुरती पदोन्नती । २५-०९-१९६५ खुला २५-०७-२०१२ | ०६-०७-२०१२ | ३०-०९-२०२३ | बी. एस्सी (अंग्री) (शा .वि-०५/०७/९ सहनिबेधक 


ब दि.२५/०७/१२ रोजी रुजु, 


शिदे दा =a क्क = st प = - =. “reoo= 3c ग्र TAR. = सहनिबंधक = Cota + _— नं 
१५ दि.द. तात्पुरती पदोन्नती । २६-१०-१९७४ =a ०७-०७-२०१२ | ०६-०७-२०१२ | ३९-९०-२०३२ | एम.एस्सी (अँग्री) [MURROW अन्वये सहनिबंधक 4 
ब दि.०७/०७/९२ रोजी रुजु, 
ज्ञ न Sane 
१९६ ।यो.व. सुर्वे तात्पुरती पदोन्नती । १६-०७-१९७६ झ्माव २१-०७-२०१२ | ०६-०७-२०१२ | ३१०७-२०३४ | बी.ईइले) | शानि.दि.०५/०७/२ अन्वये तात्पुरती पदोन्नती 
ब दि.२१/०७/१९२ रोजी रुजु, 
वाता शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सर्हानेबंधक संव पुरती पदोन्नती 
तात्पुरती ६-१२-२०१ as nee 
१७  ।प्र.व.बानखेडे पदोन्नती  |१७-०७-१९७४ हि soe eee Ae aes ब दि.२६/१२/१२ रोजी रुजु, 
(२६-०७-२०१२) 
शासन णय की =) '७-२ र वयं सहनिबंधक क सव 
RC रा.श्री.दराडे तात्पुरती ०७/१०/१९७१ aS. २०-०७-२०१२ | २०-०७-२०१२ | ३१-१९०-२०२९ ग दि.०५-० ; ०१ = सर्हनिबंध 
तात्पुरती पदोन्नती ब दि.२०-०७-२०१२ रोजी रुजु, 
र्त मती निविमायकवाड तात्पुरती त ल्क नका वाता शा.नि.दि.०५/०७/१२ अन्वये सहनिबंधक संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 
ब दि.०९/०७/१२ रोजी रुजु, 
२० lf द. भालेराव तात्पुरती २५-०२-१९७५ .जा. १३-०७-२०१२ २८-०२-२०३३ | एम.एस्सी (अँग्री) |. नि.दि.०५-०७-१२ अन्वये सहनिबंधक 
ब दि.१३-०७-१२ रोजी रुजु, 
संगिता डोंगरे Pe शासन 6 -Q र सहनिबंधक संवर्गात ग 
२१ [ated संगिता र. डोंगरे तात्पुरती ०१-०१-१९७५ ; ०६-०७-२०१२ 92.22.2092 | बौ.ई.(कॉम) | शासन निर्णय दि.०५-०७-२०१२ अन्वये ति 
तात्पुरती पदोन्नती ब दि.०६/०७/२०१२ रोजी रुजु, 
एम.ए./एल.एल. शासन TAU दि.०५-०७-२०१२ अन्वये सहनिबंधक पंब 
२२ fe. भि. रावल तात्पुरती १६-०६-१९७२ eee जवत तना तितका कळ्या |e Ree ee a iby 
Ta तात्पुरती पदोन्नती व दि.०९-०७-२०१२ रोजी रुजु, 
२३ faa तात्पुरती ०१-०८-१९६५ .ज. ०७-०७-२०१२ | ०७-०७-२०१२ | ३१-०७-२०२३ | बी.ई. (सिव्हील) | र र ता 
तात्पुरती पदोन्नती ब दि.७-०७-२०१२ रोजी रुजु, 
२४  ।बा. वा. शिंदे तात्पुरती ०१-०३-१९७२ ०९-०७-२०१५ | otis ror | २८-०२-२०३० | बी.एस्सी (बट), [MRR oth अन्वये सहनिबंधक संव ear 
ब दि.०९-०७-१५ रोजी रुजु, 
क ग्री शासन Q 3 ट्र सहनिबंधक संवर्गात या तात्पुरती 
२५ ब. पां. पाटील तात्पुरती ०१९-०६-१९६८ १९-०६-२०१७ | २७-०५-२०१७ | ३१-०५-२०२६ | एम.एस्सी (अँग्री) शासन निर्णय दि.२५-०५-१७ अन्वये त तात्पुरती 
पदोन्नती व दि.१९-०६-२०१७ रोजी रुजु, 
अँग्री) शिन निर्णय दि.२५-०५-१७ अन्वये सहनिबंधक संवर्गात Ay 
२ तात्पुरती २७-०४- -९१०-२०१७ २७-०५-२०१७ -०४-२०२७ एम.एस्सी अँग्री 
नि २७-०४-१९६९ ३०-१०-२०१७ | २७-०५-२०१७ | ३०-०४-२० एम.एस्सी (अँग्री) पदोन्नती चेदि ३००१७५२०४७ Sh रुजू, 
शासन निर्णय दि.२५-०५-१७ अन्वये सहनिबंधक संव : 
२७ तात्पुरती -०८- २७-०५-२०१७ । २७-५-२०१७ -०८-२०२ एम.टेक 
२ १३-०८-१९६५ २७-०५-२०१७ | २७-५-२०१ ३१-०८-२०२३ ए reise a fr o-04- 200 Tet ey, 
शासन णय =<? - -2\9 aa सहनिबंधक Td प 
२८ ब्रि. ल. जाधव तात्पुरती ०१-०४-१९६४ २९-५-२०१७ | २९-५-२०१७ | ३१-०३-२०२२ बौ.टेके शासन निर्णय दि.२५-०५-१ सहनिबंधक 1 
पदोन्नती ब दि.२९-०५-२०१७ रोजी रुजु , सेवानिवृत्त 
शासन २ सहनिबंधक संवर्गात = तात्पुरती 
२९ मं. भ. तिटकारे तात्पुरती ०४-०३-१९६९ १२-७-२०१७ | १२-७-२०१७ | ३९-०३-२०२७ | एम.एस्सी/ एम.ए | निर्णय दि.२५/०५/१७ अन्वये त तात्पुरती 
पदोन्नती ब दि.१२/७/२०१७ रोजी रुजु, 
a शासन निर्णय दि. २०२२ अन्वये सहनिबंधक संव प्‌ 
३०  ।प्र. प्र. ओक तात्पुरती १९-०३-१९६५ २४-११-२०२२ | २१-११-२०२२ | ३१-०३-२०२३ एम.कॉम दि.१०/९१/२० ne र 
स्वरुपात पदोन्नती व दि. २४/११/२०२२ रोजी रुजु, 
saith शासन 9 २०२२ सहनिबंधक संवर्गात तात्पुरती 
३१ श्रीमती शुभांगी श्री. जोशी | तात्पुरती २२-०६-१९६९ २१-११-२०२२ । २१-११-२०२२ | ३०-०६-२०२७ एम.ए शासन निर्णय दि.१०/११/२०२२ अन्वये धक संवर्गात तात्पुरती 
स्वरुपात पदोन्नती व दि.२१/११/२०२२ रोजी रुजु, 
२ तात्पुरती 2.2022 ee 56s अँग्री) | शासन निर्णय दि.१०/११/२०२२ अन्वये सहनिबंधक संव प्‌ 
३ ज. भा. गुट्टे ता पदोन्नती १०-१०-१९६६ भ.ज.ड. ०७-१२-२० ०७-१२-२० ३१-१०-२०२४ | एम.एस्सी (अँग्री 
प a ८.04: स्वरुपात पदोन्नती व दि.७/१२/२०२२ रोजी रुजु, 


